सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब/ 
राजपत्रित) पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती 
व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२० 


वाचा : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहिरात क्र.२०/२०१८. 
2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक-११८३(१/११७१०/पंधरा, दि.२०.०९.२०१९. 
3) संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. जा.क्र.आस्था/मलोसेआ/सनर- 
सरळसेवा/प्रशा-१७/५६७९, दि.१९.११.२०१९. 

प्रस्तावना :- 


नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर 
रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब/राजपत्रित) या संवर्गातील रिक्‍त पदे नामनिर्देशनाने भरण्याकरिता 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जा.क्र.२०/२०१८, दि.०९.०३.२०१८ अन्वये दिलेल्या जाहिरातीच्या 
अनुषंगाने विहित प्रक्रियेअंती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि.२०.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये एकूण 
१७२ उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका 
क्र.८४४४/२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस केलेली 
आहे. 


त्यानुसार सदर उमेदवारांना शासन सेवेत नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील 
सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) (वेतनबँड रु. ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन 
रु.४४००/-) (सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या पदावर 
नियुक्‍ती व पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. :- 


शासन निर्णय -: 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची शिफारस तसेच त्यानुषंगाने संचालक, नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात आलेला अहवाल विचारात घेऊन, नगर 
रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) 
(वेतनबँड रु. ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रु.४४००/-) (सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना 
एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांना मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.८४४४/२०१९ व रिट 
याचिका क्र.२७२५१/२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 


आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची 
सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) या पदावर सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


०२. 


सदरहू उमेदवारांची सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) या पदावरील 


नियुक्‍ती खालील अटी/ शर्तीच्या अधीन राहील. 


अटीव 


vi. 


शर्ती:- 

सोबतच्या विवरणपत्रातील उमेदवारांची सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ या पदावरील 
नियुक्ती प्रथम २ वर्षाच्या परिविक्षाधिन कालावधीसाठी राहील. 

सोबतच्या विवरणपत्रातील उमेदवारांची सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ या पदावरील 
नियुक्‍ती उमेदवारांना मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका 
क्र.८४४४/२०१९ व रिट याचिका क्र.२७२५१/२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/ 
प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दि.२८ मे, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ च्या नियम ४(२)(अ) मधील तरतूदीनुसार 
सोबतच्या विवरणपत्रातील उमेदवारांनी सदर नियुक्‍ती या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांच्या आत स्विकारणे बंधनकारक राहील. सदर विहित कालावधीत ते रुजू झाले 
नाहीत तर ते नोकरीची संधी गमावतील व त्यांचा नियुक्‍्तीकरिता विचार करण्यात येणार 
नाही. यासाठी संबंधित उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/ विनंतीचा 
विचार केला जाणार नाही. 

सोबतच्या विवरणपत्रातील उमेदवारांची पदस्थापना वैद्यकीय तपासणी व पोलीस 
अहवालाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

सोबतच्या विवरणपत्रातील उमेदवारांनी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/ २००१/३९, दि.१९.०३.२००३ मधील तरतुदीनुसार संगणक 
हाताळणी वापराबाबतचे आवश्‍यक प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास एका महिन्याच्या 
कालावधीत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र पुणे यांच्याकडे सादर करावे. 

सोबतच्या विवरणपत्रातील उमेदवारांची नियुक्‍ती ही सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात 
प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाळ, संगणक हाताळणीबाबत / वापराबाबतचे आवऱ्यक ते 
प्रमाणपत्र, विहीत साक्षांकन नमुन्यातील माहिती व शैक्षणिक अर्हता, प्रगत व उन्नत गटात 
मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र इ. आवश्‍यक 
प्रमाणपत्रांची सत्यासत्यता तपासण्याच्या तसेच संबंधित उमेदवार सदर पदावरील 
नियुक्तीच्या पात्रतेच्या विहित अटींची पूर्तता करतात ही बाब तपासण्याच्या अधिनतेने 
राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 


vil. 


Viil. 


Xi. 


xii. 


सदर उमेदवार हे सदर पदावरील नियुक्तीच्या पात्रतेच्या विहीत अटींची पूर्तता करतात 
याबाबतची पडताळणी तसेच संबंधित उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र व शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची विहित प्राधिकरणांकडून तपासणी करण्याबाबतची 
आव्यक कार्यवाही संचाळक, नगर रचना, पुणे यांनी करावी. 

गुणवत्ता यादीतील अ.क्र. ८१, श्री.ललितकुमार विश्वासराव पाटील (इ.मा.व), अ.क्र.१४१, 
श्रीमती स्नेहल सुरेश बोरीकर (इ.मा.व.) व अ.क्र. १४९, श्री.प्रतिक युवराज शिरसाठ 
(अनु.जमाती) यांनी संचालनालयास जात वैधता प्रमाणपत्र सादर HIS नाही. सदर 
उमेदवारांची नियुक्‍ती ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, संबंधित जात 
पडताळणी समितीकडून करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. सदर 
प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्यास त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येईल. 

गुणवत्ता यादीतील अ.क्र.११, श्रीमती अंकिता उदय पवार, अ.क्र. १५६, श्री.सुरज 
नामदेवराव सवंडकर व अ.क्र. १६५, MAY राजेंद्र भांडारकर या उमेदवारांची निवड 
खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावर झाली आहे. सदरहू उमेदवारांची नियुक्‍ती संबंधित 
प्राधिकरणांकडून प्रमाणपत्रे प्रमाणित होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
सदर प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्यास त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येईल. 

गुणवत्ता यादीतील अ.क्र.११९, श्रीमती सौदामिनी राजेंद्र पायघन (खुला), अ.क्र.१४६, 
श्री.स्वप्नील प्रकाश खरे (अनु.जाती), अ.क्र. १६३, श्री.दिग्विजयसिंग बाळासो सावंत 
(खुला), अ.क्र. १६६, श्री.विशाळ बाबाराव वडाळ (विमाप्र), अ.क्र. १७०, श्रीमती पूजा 
महिपती अनाप (इमाव), अ.क्र. १७१, श्री.शिरीष अशोकराव बडगे (अनु.जाती) व अ.क्र. १७२, 
श्रीमती प्रियंका राम जोगळेकर (खुला) या ७ उमेदवारांची निवड दिव्यांगांसाठी राखीव 
असलेल्या पदावर झाली आहे. सदरहु उमेदवारांनी संबंधित वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी 
दिलेली विहित नमुन्यातील अपंगत्वाची प्रमाणपत्रे संबंधित प्राधिकरणांकडून प्रमाणित 
होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. सदर प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्यास त्यांची 
सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येईल. 

गुणवत्ता यादीतील क्र.१६९, श्रीमती प्रियंका नामदेव गायकवाड यांना अमरावती महसुली 
विभागाचे वाटप करण्यात येत असून त्यांची नियुक्‍ती व नामनिर्देशनाने पदस्थापना त्यांच्या 
विरुध्दच्या विभागीय चौकशी तसेच न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निकालानंतर करण्यात 
येईल. 

सोबतच्या विवरणपत्रातील ज्या अधिकाऱ्यांची पदस्थापना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर आहे, 
अशा अधिकाऱ्यांची पदस्थापना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
परिशिष्ट-तीन, नियम vo (9) (२) (३) (४) व परिशिष्ट-दोन मधील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 


०३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सोबतच्या विवरणपत्रातील 
उमेदवारांपैकी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकाऱ्यांना नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी ते सध्या 
धारण करीत असलेल्या पदावरुन कार्यमुक्त करण्याबाबतचे व नवीन पदाचा कार्यभार 
स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 

०४. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर उमेदवार रुजू झाल्यानंतर उक्त 
पदाचा कार्यभार स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२००११८११२५०२६२२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


VISHNU SAN a te ५७.७७ ais 
Patil पप 18 122521 +0s30 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 
प्रत :- 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने). 
५) मा.राज्यमंत्री नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 
६) मा.अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (१) यांचे स्वीय सहायक. 
७ मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
८) सर्व विभागीय आयुक्त 
९) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo) आयुक्‍त, महानगरपालिका, नागपूर/ सांगळी-मिरज-कुपवाड/ पनवेल 


—O 
—O 


महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 

महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 

महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 

महानगर आयुक्‍त, नाशिक महानगर Wear विकास प्राधिकरण, नाशिक 

महानगर आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, नाशिक/ नागपूर/ बृहन्मुंबई. 


oO त्रा «0 . © . <0 
N GMS K WwW YH 
> > 3> :- << >>> << >> << >. 


-0 
vo 


पृष्ठ 4 पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 


३३) 


३४) 


34) 


सर्व सह संचालक, नगर रचना ---------------- 

सह संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, पुणे 

सर्व उप संचालक, नगर रचना ------------------ 

उप संचालक, वि.यो.वि.घ., कोल्हापूर/ अकोला/ नागपूर/ पिंपरी चिंचवड मनपा 
सहायक संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, नागपूर/ नाशिक/ अमरावती 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कार्यकारी अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नागपूर 

नगर रचनाकार, वि.यो.वि.घ., मालेगाव 

नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, अहमदनगर नाशिक विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
नाशिक 

नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, नागपूर वर्धा विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 
नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, अमरावती बुलढाणा विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
अमरावती 

उप अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, अमरावती/ नागपूर 

सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१, ठाणे (ग्रामीण)/ नांदेड/ गडचिरोली/ भंडारा/ बुलढाणा/ 
नागपूर (शहर)/ लातूर/ नागपूर (ग्रामीण)/ पुणे (ग्रामीण) 

सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१, निम्न श्रेणी, सिंधुदूर्ग/ हिंगोली/ रायगड/ रत्नागिरी/ 
गोंदिया/ 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद, नागपूर/ बारामती/ कामठी/ दोंड/ बदलापूर/ कराड/ 
येवला/ सातारा/ श्रीरामपूर/ बार्शी/ उमरेड/ इचळकरंजी/ अक्कळकोट/ अंमळनेर/ 
इस्लामपूर/ विटा/ फळलटण/ जयसिंगपूर/ पैठण/ सिल्लोड/ चोपडा/ जामनेर/ 
पाचोरा/ गडचिरोली/ दिग्नस/ गंगाखेड/ गोंदिया/ पंढरपूर/ अकोट/ बीड/ रत्नागिरी/ 
बाळापूर/ कोपरगाव/ वसमत/ बुलढाणा/ डहाणू/ संगमनेर/ नंदुरबार/ अचलपूर/ 
शिरपूर वरवाडे/ भंडारा/ वणी/ उदगीर/ चाळीसगाव/ देगळूर/ पुसद/ अहमदपूर/ 
तुमसर/ भद्रावती/ चिपळूण/ कन्नड/ शोेगांव/ बल्लारपूर/ परळी/ वरोरा/ वर्धा/ 
शिंदखेडा/ अंबेजोगाई/ सिन्नर/ वरुड/ उस्मानाबाद/ मूर्तिजापूर/ माजलगाव/ 
यवतमाळ/ जिंतूर/ शहादा/ वाशिम/ खामगाव/ वैजापूर/ नांदूरा/ हिंगोली/ सेलू/ 
खोपोली/ जालना/ काटोल/ हिंगणघाट/ आर्वी/ मनमाड/ मलकापूर 
निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांक-नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७, दि. १८ जानेवारी, २०२० चे सहपत्र. 


सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब) राजपत्रित अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशनाने महसुली विभाग वाटप व 
सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता बाटप केले पदस्थापना 


क्रमांक 


२ 
श्‌ 


लाळ We ee oe ee प्‌ 

| १ |श्री.ललित वसंतराव राठोड नाशिक _|सह संचालक, नगर रचना, नाशिक 

MART प्रल्हाद चव्हाण कोकण-२ ।सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे 
२ 


३ श्री.रोहित लहानू गायकवाड औरंगाबाद  ।सहायक संचालक, नगर रचना, 
औरंगाबाद 


ड् श्रसकत मनोज बुरुड 
५. | & [axel राजेंद्र पाटील बारामती नगर परिषद, बारामती 


तहा ल 
mal 
& 
द्‌ 
१२ 


ष्‌ 
मूल्यांकन, कोकण विभाग, ठाणे 
पुणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
ee 


श्रवक्रम किसन चव्हाण 


१४  ।श्री.प्रतिक अशोकराव डोळे सांगली-मिरज-कुपवाड महानगपालिका 
१५ १५ श्रीमती अंकिता श्यामकांत कोकण-९  ।सह संचालक, नगर रचना, कोकण 
नेरकर विभाग 
१६ १६ श्री.मनोज कांतीलाल पवार पुणे सहायक संचालक, नगर रचना, 
कोल्हापूर 
१७ १७  ।श्री.विपीन बाबासाहेब कोकण-२  ।अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, 
सोमवंशी बृहन्मुंबई 


१८ श्रीमती धनश्री विलास पाटील नाशिक श्रीरामपूर नगर परिषद जि. अहमदनगर 
१९ श्री.मोहोत विलास पाटील नाशिक सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक 


२०  ।श्री.प्रणवब सुनिल मिटकरी पुणे महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरण, 


पुणे 
पुणे 
२१ २१ श्रीमती श्रद्धा जकोजी कुलाळ पुणे बार्शी नगर परिषद, बार 


२२ २२  श्रो.दर्शन नरेंद्र नागडा कोकण-२  ।नगर रचनाकार, आयुक्‍त कार्यालय, 
कोकण विभाग 
श्री.योगेश सुधाकर वायभासे उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 


ee १: ee: 
२४ | tae मृणालिनी नंदकिशोर उमरेड नगर परिषद, जि.नागपूर 
पाटील 


श्री.समोर हरोभाऊ शितोळे सहायक संचालक, नगर रचना यो. क्र 
१ व २ विशेष घटक, इचलकरंजी 


पुणे इचलकरंजी नगर परिषद, इचलकरंजी 


अक्कलकोट नगर परिषद, अक्कलकोट 


२८ २८  ।श्री. अजिक्य जितेंद्र पवार पुणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 


श्री.रणजित नेताजी कोरे 


श्री.सुरज सुर्यकांत राऊत 


नानासाहेब साळवे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


श्री.सागर निवृत्ती इकडे अंमळनेर नगर परिषद जि. जळगाव 


श्री.सुदर्शन सिताराम उप संचालक, वि.यो.वि.घ., नगर रचना 
गाडळकर कोल्हापूर महानगरपालिका 


श्री. निखिल अशोक मुर 


श्री.अनिकेत रघुनाथ महाजन विटा नगर परिषद, जि.सांगली 


Tatra दादासो पाटील 


श्री.मारोती बालाजीराव जाधव पुणे जयसिंगपूर नगर परिषद जि. कोल्हापूर 


A are बापूराव केवर 


३८ | ३८ [Sat बळोराम लहाणे ae सिल्लोड नगर परिषद, जि 
३९ ३९  ।श्री.मिलींद सुनिल कवठेकर सहायक संचालक, नगर रचना 
कोल्हापूर 


० ० श्री.सोरभ संजय रांका नाशिक सहायक सचालक, नगर रचना. 
अहमदनगर 


श्री.अनुपम मदनलाल नेभनानी| अमरावती  ।उप संचालक, वि.यो.वि.घ., अकोला 
२ श्री.हणमंत औदुंबर मारनूर पुणे सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली 
श्री.सोरभ भागवत पाटील नाशिक सहायक संचालक, मूल्यांकन, नाशिक 


४४ [ARTA केशव उगले चोपडा नगर परिषद जि. जळगाव 


राम घोलप नाशिक सहायक सचालक, नगर रचना. 
अहमदनगर 


३० |__३० 
३२ | ३२ पुणे 
श्रोमतो स्नेहा विवेक वेखंडे उप संचालक, नगर रचना, वि.यो.वि.घ. 
पिंपरी चिंचवड मनपा व पिंपरी चिंचवड 
नवनगर विकास प्राधिकरण घटक 
३७ | ३७ 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 


om 
श्री.कृष्णा हनमंत शिंदे सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे 
शाखा 


श्रीमती मंजुषा रविद्र गावंडे नाशिक  |जामनेर नगर परिषद, जि. जळगाव 
श्रोमती मानसी प्रदिप भदाणे नाशिक पाचोरा नगर परिषद, जि.जळगाव 


वाम 
श्री.क्रषिकेश हिरामण साळी गडचिरोली नगर परिषद, जि. गडचिरोली 


श्रो.गोरब अरुण भगत अमरावती | दिग्रस नगर परिषद, जि.यवतमाळ 


QR G3 श्री.यासेर GEL सय्यद पटेल aan सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नांदेड 


श्री.अक्षय TERR तळतकर| औरंगाबाद गंगाखेड नगर परिषद, जि. परभणी 


श्रस्वनील उत्तत्रय दळ्वा 
श्रो.सागर किशोरराव मोगरे गोंदिया नगर परिषद, जि.गोंदिया 


Ak ५८ | act सोनल प्रमोद पतंगे पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व 
|“ |." | कितवी 


५९ ६१ ।श्री.शुभम विष्णु वाकचोरे कोकण-१ ।सहायक संचालक, नगर रचना, 
अलिबाग 
६० श्री.अशुतोष राजेश कावलकर शिळे बीड नगर परिषद, जि.बीड 
६१ ६३ श्री.नखिल प्रकाश बिले नाशिक सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक 
श्रीमती मनिषा अजित केदारे रत्नागिरी नगर परिषद, जि.रत्नागिरी 


श्री.मयुरेश माणिकराव केंद्रे बाळापूर नगर परिषद, जि.अकोला 


६५ श्री.देपक पंडीत बडगुजर कोपरगाव नगर परिषद, जि.अहमदगनर 
aq श्रीमती राजस सुरेश कापगते वसमत नगर परिषद, जि.हिंगोली 


श्री.शुभम रमेश मेश्राम बुलढाणा नगर परिषद, बुलढाणा 
श्री.गोपाळ उत्तरेश्वर काळे डहाणू नगर परिषद, डहाणू 


६९ ७१ ।श्री.अदित्य बाळासाहेब लोहार नागपूर नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, नागपूर 
७० श्री.शुभम दिलीप देसले संगमनेर नगर परिषद, जि.अहमदगनर 
श्री.देवदत्त विडुलराव मरकड नंदुरबार नगर परिषद, जि.नंदुरबार 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 
:: 


iain 
श्रीमती मृणालिनी विजय अमरावती  ।अचलपूर नगर परिषद, जि.अमरावती 
पाटील 


SARK बाबासाहेब तेलोरे शिरपूर वरवाडे नगर परिषद, जि.धुळे 
श्रोमुकेश अरुण कापसे 


७५ ७७ (SIP भगवान घडमोडे cae सहायक संचालक, नगर रचना, 
Le 
“ 
अमरावती 
७ श्री.रोहित पितांबर पाटील mud गाबाद महानगर प्रदेश विकास, 
र 
७८ श्री.ललितकुमार विश्‍वासराव कोकण-१ जिल्हा निबंधक वर्ग-१ (नि.श्रे.), सिंधुदूर्ग 
° 
5 , 
[७ 


७ ८० 

८१ 
७ नागपूर सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, गडचिरोली 
aga 


श्री.नितीन प्रमोद देवरे चाळीसगाव नगर परिषद, जि. जळगाव 


C3 ८६ 
Ro 


८ 


८ 


श्री. प्रसाद शिवाजोराव देवरे नाशिक नाशिक महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, नाशिक 

श्री.सोरभ बापुराव नावरकर नाशिक अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
नाशिक 


र 
८ श्री.मनोज वामनराव राठोड देगलूर नगर परिषद, जि.नांदेड 
८ नागपूर 


८'७ 


श्री.सचिन सदाशिव ताटे नागपूर सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, भंडारा 


Baal 
हिंगोली 
८८ ९१  ।श्री.मयुरेश राजाराम कोळेकर औरंगाबाद  ।सहायक संचालक, नगर रचना, 

| 


८९ श्री. सोपान मोहनराव ढोमसे पुसद नगर परिषद, जि.यवतमाळ 
९० Has प्रकाश गुरचळ | औरंगाबाद | अहमदपूर नगर परिषद, जि.लातूर 
8 डांगे g 


ee | औरंगाबाद | 
९१ ४ ।श्री.तेजस केशवराव डांगे कोकण- सहायक संचालक, नगर रचना, 
९ ९५ श्रीमती देविका मिलिद कापसे नाशिक नगर रचनाकार, मूल्यांकन तज्ञ, 
णि शिंगी अहमदनगर नाशिक विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, नाशिक 
: 
९७ | ST ete दिनकर वैराट नागपूर नागपूर महानगर प्रदेश विकास 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 


श्री.मारोती शिवाजी नेमाने औरंगाबाद  ।सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी 
श्रीमती रेणुका मधुकर पाटील अमरावती  ।सहायक संचालक, नगर रचना, 
यवतमाळ 


88 
im 
श्री.प्रितम सुधाकर पोपटे भद्रावती नगर परिषद, जि.चंद्रपूर 

54 ,जि. 


० १०४ श्रीमती मंजिरी गिरीश पालवे नाशिक सहायक संचालक, नगर रचना, धुळे 
शाखा 
श्री.नागेश रमेशराव वाघमोडे कन्नड नगर परिषद, जि.औरंगाबाद 
१०४ १०९ ।श्री. अक्षयकुमार मधुकर नागपूर बल्लारपूर नगर परिषद, जि.चंद्रपूर 
राऊत 
श्रीमती प्रियंका माधवराव औरंगाबाद  ।परळी नगर परिषद परळी, जि. बीड 
खैरनार 


श्री. विनोद तायप्पा कांबळे बरोरा नगर परिषद, जि. चंद्रपूर 


१०७ ११२  ।श्रीमती आदिश्री धनंजय नागपूर बर्धा नगर परिषद, जि.बर्धा 
धोंडरीकर 


श्रीमती स्नेहा दोधू बोरसे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, बुलढाणा 


१०९ ११४ श्री. रामेश्वर मदनलाल नाशिक शिंदखेडा नगर परिषद, जि.धुळे 
कुमावत 


ata [अंबेजोगाई नगर परिषद Pals 
१११ श्रीमती सायली दिलिप राठी सिन्नर नगर परिषद, जि.नाशिक 
११७ fait. अमोल रामराव नागपूर नगर रचनाकार, मूल्यांकन तज्ञ, नागपूर 


a 
९९ 


20 


20 


गायकवाड वर्धा विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
जि.नागप 


मनी राजेंद्र पुणे सह संचालक, नगर रचना, मूल्यांकन, 
रायगड 
Rael 
जि.उस्मानाबाद 
११७ श्रीमती प्रगंधा प्रकाश नागपूर सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर 
pred ill 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 


akc 
९ 


र 
१२३ श्री.राहुल किशोर ठाकूर कोकण-१ ।सहायक संचालक, नगर रचना, 
रत्नागिरी 
१२४ श्रीमती प्रांजल राजन कंसारा अमरावती  ।मूतजापूर नगर परिषद, जि.अकोला 
श्रीमती निकिता दयानंद निर्मळे माजलगाव नगर परिषद, जि.बीड 
१२१९ १२६ | tact श्‍वेता संजय माने नागपूर सहायक संचालक, नगर रचना, गांदिया 
शाखा 


श्रीमती शरयू सुहास आढाव | औरंगाबाद  ।|जितूर नगर परिषद, जि.परभणी 


बाडिले 
१२५ १३० ।श्रीमती राजश्री सुनिल दुसाने नाशिक नाशिक महानगर प्रदेश विकास 
एवा ककी id a ही 


श्रोमती रश्मी चंद्रकांत हलगे वाशिम नगर परिषद, जि. वाशिम 


१२८ १३३२ श्रीमती क्रतुजा संजयराव अमरावती  ।खामगाव नगर परिषद, जि. बुलढाणा 

कोल्हे 

श्रीमती सोनल बाळू अजळकर|  कोकण-१  ।सहायक संचालक, नगर रचना, सिंधुदूर्ग 
श्रीमती अंजली सुरेश माळी औरंगाबाद ।सहायक संचालक, नगर रचना, हिंगोली 
श्रीमती भाग्यश्री भगवान नागपूर नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
गायकवाड प्राधिकरण, नागपूर 

श्रीमती कांचन सुरेश भावे अमरावती  ।उप अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, 

अमरावती 


३4 


श्रीमती शितल संभाजी कांबळे| अमरावती  ।नगर रचनाकार, मूल्यांकन तज्ञ, 
अमरावती-बुलढाणा विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, अमरावती 

श्रीमती स्नेहा सोमनाथ पगार औरंगाबाद  । वैजापूर नगर परिषद, जि.औरंगाबाद 

श्री. शिवम विनोद पवार कोकण-१ ।सहायक संचालक, नगर रचना, पालघर 

श्रीमती स्नेहल सुरेश बोरीकर नागपूर उप संचालक, वि.यो.वि.घ., नागपूर 

श्रीमती श्रध्दा विजय सिनकर नागपूर उप अभियंता, अमलबंजावणी कक्ष, 
नागपूर 


कार्यकारी अभियंता, अंमलबजावणी 
कक्ष, नागपूर 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 


श्रीमती प्रियांका सुनिल औरंगाबाद  ।सहायक संचालक, नगर रचना, नांदेड 
डोईफोडे 
१४० १४६ श्री. स्वपिल प्रकाश खरे नाशिक नगर रचनाकार, वि.यो.वि.घ., मालेगाव 


श्रीमती ममता राजेद्र इंगोले नांदुरा नगर परिषद, जि. बुलढाणा 


१४२ १४८ श्रीमती दर्शना राजेद्र सोनवणे नागपूर सहायक संचालक, नगर रचना, 
मूल्यांकन, नागपूर 
श्री. प्रतक युवराज शिरसाठ सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, लातूर 


श्री. कुणाल किसन मेमाने नागपूर सह संचालक, नगर रचना, नागपूर 


Bias: 
पसलवाड 
भंडलकर 
श्रीमती शलाका चंद्रकांत जालना नगर परिषद, जि.जालना 
0. 0 aa 
7 
ee eee 
सवंडकर प्राधिकरण, औरंगाबाद 
हि 
भोयर 
१५२ १५८  ।श्री.आकाश विठ्ठल भोये कोकण-१ सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, निम्न श्रेणी, 
Clee dl eee 
ग्रामीण 
गोंदिया 
आव्हाड प्राधिकरण, नागपूर 
सावंत 
१५८ १६४ ।श्रीमती केतको पद्माकर नागपूर अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, 
ee | क. 


श्री.शंतनू राजेंद्र भांडारकर आर्वी नगर परिषद, जि.वर्धा 


गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव बाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 


pote poe 


१६० STAM बाबाराव वडाळ उप संचालक, नगर रचना, वि.यो.वि.घ., 
पिंपरी चिंचवड मनपा व पिपंपरी 
चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण 


श्रीमती अनिता नंदकिशोर उप संचालक, वि.यो.वि.घ., नागपूर 
भोये 

१६२ | १६८  ।श्रीमती दिपाली बबनराव उप संचालक, वि.यो.वि.घ., नागपूर 
गांगोडे 


१७० | श्रीमती पूजा महिपती अनाप मनमाड नगर परिषद, जि.नाशिक 


१६्ड श्री. शिरीष अशोकराव बडगे अमरावती  ।मलकापूर नगर परिषद, जि. बुलढाणा 


१६५ श्रीमती प्रियंका राम जोगळेकर पुणे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, पुणे ग्रामीण 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


। | | ॥॥ DN: CN = Vishnu Shripati Patil, C = IN, S = 
Vish n U S h rl pati Pati | Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Urban Development Department 
Date: 2020.01.18 12:24:24 +05'30' 


( विष्णू पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


